RNI No. MAHBIL/2009/37831 





महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार-ब 


वर्ष ६, अंक १३०] मंगळवार, डिसेंबर २२, २०२०/पौष १, शके १९४२ [पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ९.०० 











असाधारण क्रमांक ३१७ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश. 


गृह विभाग 
दुसरा मजला, हुतात्मा राजगुरु चोक, मादाम कामा मार्ग , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ डिसेंबर २०२० 





अधिसूचना 


महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९. 


क्रमांक एमपीआय. १११८/प्र. क्र. ७४९/पोल-११.--ज्याअर्थी (११ सम्यक को.ऑ.क्रे.सो. लि. 





(२) सम्यक निवास हक्क संघ प्रयोजक भिम फाउंडेशन (यात यापुढे “उक्त वित्तीय संस्था” असा निर्देश करण्यात 





आला आहे). या वित्तीय संस्थेचे अध्यक्ष / संचालक यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतपुर्तीनंतर परत 





करण्यास कसूर केली आहे, अशा तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी, आरोपींविरुध्द आ.गु.शा. मुंबई गु.र.क्र. १५/२०१७ भा.द.वि. कलम ४०९, ४२०, ३४ 





सह महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ च्या कलम ३ व ४ अन्वये 
गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे ; 


(2) 


भाग चार-ब--३१७--१ 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, डिसेंबर २२, २०२०/पौष १९, शके १९४२ 





आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की, उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे अध्यक्ष / 








संचालक ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत करण्याची शक्‍यता नाही आणि म्हणून, राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या 


हितसंबंधाचे रक्षण करावे लागेल ; 








आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त वित्तीय संस्थेकडून आणि 
त्यांच्या अध्यक्ष / संचालकांकडून आणि उक्त वित्तीय संस्थेकडून गोळा केलेल्या ठेवींमधून आणि ठेवबींतून संपादित 


करण्यात आलेली आहे असे अभिकथित आहे; 





ज्याअर्थी आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, १९९९ 





(२००० चा महा.१६) (यात यापुढे ज्याचा “उक्त अधिनियम” असा निर्देश करण्यात आला आहे) याच्या कलम ४ चे 








पोट-कलम (१) ब कलम ५ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा बापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे,-- 





(क) अनुसूचीत विनिदिष्ट केल्याप्रमाणे, उक्त वित्तीय संस्थेची आणि त्यांचे अध्यक्ष / संचालक यांच्या 





नावे असलेली मालमत्ता जप्त करीत आहे, आणि 





(ख) उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे संचालक यांच्या जप्त केलेल्या मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 





उप जिल्हाधिकारी (भूसंपादन), मुंबई यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणुन नियुक्‍ती करीत आहे. 





उक्त अधिनियमान्वये नियुक्‍त करण्यात आलेल्या पदनिर्देशित न्यायालयातील सरकारी अभियोक्ता, विशेष 








न्यायालयात अर्ज दाखल करताना सक्षम प्राधिकाऱ्यास आवश्यक ते सहाय्य करतील. 


अनुसूची 





आरोपी यांच्या जप्त करावयाच्या मालमत्तेची सूची खालीलप्रमाणे आहे : -- 
(९) स्थावर मालमत्ता - 


अ.क्र 1 ाहानातळ्ह | | पश eee धारकाचे नाव 


१. गाब-लोणी काळभोर, तालुका हवेली, जि. पुणे श्री. भाऊसाहेब पर्बेतराव काळभोर 
गट क्रमांक ब उप विभाग ८३८ अ मधील ०.१६.५० हे.आर. 





























महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


विनीत अग्रवाल, 
शासनाचे प्रधान सचिव (विशेष). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, डिसेंबर २२, २०२०/पौष १, शके १९४२ ३ 


HOME DEPARTMENT 


2nd Floor, Hutatma Rajguru Chowk, Madam Kama Marg, Mantralaya 
Mumbai 400 032, dated 16th December 2020 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS (IN FINANCIAL ESTABLISHMENT) ACT, 1999. 


No. MPI 1118/C.R.749/Pol-11.— Whereas complaints have been received from number of 
depositors against (1) Samyak Co-Op Credit Society Ltd. and (2) Samyak Niwas Hakka Sangh 
Prayojak Bhim Foundation (hereinafter referred to as “the said Financial Establishments”), 
complaining that they have collected the Fund and have defaulted to return the said deposits made 
by the depositors, on demand ; 

And whereas, an offence has been registered against the accused at E.O.W. Mumbai vide 
C.R. No. 15/2017, u/s. 409, 420, 34 of Indian Penal Code r/w. 3 & 4 of Maharashtra Protection of 
Interest of Depositors (In Financial Establishment) Act, 1999 ; 

And whereas, the State Government is satisfied that the said Financial Establishments and 
their Chairmen/Directors are not likely to return the deposits to the depositors and hence the 
Government has to protect the interests of the depositors; 

And whereas, the properties specified in the Schedule appended hereto are alleged to have 
been acquired by the said Financial Establishments and their Chairmen/Directors from and out of 


the deposits collected by the said Financial Establishments; 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 and 
Section 5 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishments) Act, 
1999 (Mah. XVI of 2000) (hereinafter referred to as “the said Act”), the Government of 
Maharashtra hereby, — 


(a) attaches the properties of the said Financial Establishments and the property in the 
name of their Chairmen/Directors as specified in the Schedule; and 


(b) appoints the Deputy Collector, (Land Acquisition), Mumbai to be the Competent 
Authority to exercise control over the properties attached of the Financial 
Establishment and its Directors; 

The Public Prosecutor in designated Court appointed under the said Act shall render 


necessary assistance to the Competent Authority in filing the application before the Special Court. 


v महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार-ब, डिसेंबर २२, २०२०/पौष १, शके १९४२ 


Schedule 


The property of the said accused to be attached is as follows : — 


I.- Immovable Property ( Land/Flat etc.) :— 








Sr. Details of Property Property Owner's Name 

No. 

01 Village-Loni, Kalbhor, Tal. Haveli, Dist-Pune, Shri Bahusaheb Parvartrao 
Gat No. and Sub Division 838 A, 0.16.50 Ha. R. Kalbhor 

















By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


VINEET AGARWAL 
Principal Secretary (Special), 
to Government. 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE. 


